महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम 
मंजूर करणेबाबत. 

२८०६६६ एम लांस नायक साबळे सचिन भिकोबा, 
जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मगौपु-२०१९/प्र.क्र.१०८/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५/०३/२०१९. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. शौपपु-२०००३०३/प्र.क्र. ३१(२०००)/२८, 
दि.०३/०७/२०००. 

२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/८०५, 
दिनांक ०५/०३/२०१९. 


प्रस्तावना- 

संदर्भाधीन अ. क्र. (9) येथील दिनांक ०३/०७/२००० च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेंतर्गत पुरस्कार म्हणून रोख रक्‍कम तसेच जमीनीच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. नं. २८०६६६ एम GM नायक साबळे सचिन भिकोबा यांना क्र.४१-प्रेस/२०१०, दिनांक 
03 एप्रिल, २०१० रोजीच्या राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचनेन्वये " सेना पदक " प्रदान करण्यात आले 
असल्याने, या योजनेंतर्गत त्यांना एकरकमी अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण 
विभाग, पुणे यांनी वरील संदर्भाधीन अ.क्र.(२) येथील दिनांक ०५/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली रु. २३,०००/- (रुपये तेवीस हजार फक्त) इतकी अनुदानाची 
रक्‍कम खालील लाभार्थ्यास देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव व पत्ता | शौर्य/सेवापदक | पदक प्राप्त | देय एकूण रोख 
रक्‍कम (रुपये) 


नं.२८०६६६ एम लांस नायक साबळे सचिन | सेना पदक | २६.०१.२०१० | २३,०००/- 
भिकोबा, २६ Maratha Li Pin ९११६२६ C/o 
APO 

एकूण | २३,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र.१०८/२८ 


छे. या प्रयोजनार्थ होणारा रुपये २३,०००/- (रुपये तेवीस हजार फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, 
लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, ८०० - इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११ 
3) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
सातारा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत 
मुदतीत देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
अधिका-यांना द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दि.०३/०७/२००० मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१२०८२७१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
a, 


Suresh one 


ou=Ger it, 
postalCc 100032, st=Mi ‘htra, 
2.5.4.20: 199447 f4abe6e 13f7a85fbf0 1062898 
Mahadeo २00 य 
serialNumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79 
‘Suresh 


d42d283b8f0f7bfc1 ae95298d60bacf1, cn=! 
K h ade Mahadeo Khad 


0 Khade 
Date: 2019.03.28 12:11:26 +05'30° 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००१ (५ प्रती), 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई ३२, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
११. नं.२८०६६६ एम OM नायक साबळे सचिन भिकोबा, २६ Maratha Li, Pin ९११६२६, 
C/o APO 
१२. वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 
१३. निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


